प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनातंर्गत 
लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२०/प्र.क्र.५० /प्रशञा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२० 


वाचा : १ झछासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 
जिल्हाधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर ,यांचे पत्र क्रमांक निवि / का-१५ /जिवायो 
/संस -४ /2098/ 9004, दिनांक 22.08.2098 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ यंसाख / प्रस्ताव (Non - 
merged) (भाग - ७ /४२१० १६२९ / १०४३/ ३ - म/ २०२० दिनांक २८.०१.२०२० 


शासन निर्णय :- 

विभागाच्या नियंत्रणाखाळील खालील तक्त्यात नमूद संस्थाकडे यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी राज्य 
योजनातंर्गत SABRES उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद एकूण रुपये ४,६६,२९,२२२/- (रु. चार कोटी सहासष्ट लक्ष एकोणतीस हजार दोनशे 
बावीस फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत 
षि सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 2,3¢,3¢, G00 
२ सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे २,२७,९०,५४४ 
एकूण ४,६६,२९,२२२ 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेकडे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठीच्या 
राज्ययोजनातंर्गत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ५० /प्रश्ञा-१ 


षु टी 


Go 


२. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Gora लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचाळक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु STH 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HOS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


Wd शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखाळील मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ५० /प्रश्ञा-१ 


मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५३०२०९९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 9 aa 
MURLIDHARRAO : , 
DAHALE | 
(अ. मु. डहाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स arora लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, सर जमुंबई ,समूह रुग्णालये .जी. 
५. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालयधुळे , 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 
निवडनस्ती (प्रशा-१). 


one ७ —& 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ५० /प्रश्ञा-१ 


शासन निर्णय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र २०२०/प्र.क्र.५० /प्रशा-१, 
दिनांक ३०/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट “अ 


सर ज.जी.समूह नेब्युलाईइजर २ १६८० ३३६० 
रुग्णालये, मुंबई. इलेक्ट्रो कॉटरी फॉरस्किन २ ८४०० १६८०० 

कॉटरायझेडान प्रॉसिजर 
URM मशिन 2 २५००० ५०००० 
हाय UR ABM 3 २०१६० ६०४८० 
इन्फ्युजन पंप २ ३४७२० ६९४४० 
ब्लड TAR २ 32200 ७८४०० 
लाईट सोर्स (एलईडी) a ८५००० ८५००० 
डायरेक्टऑफ्थेलमॉस्कोप २ ४४३१८ ८८६३६ 
ऑटोमेटीक स्टीमर | ९५२०० ९५२०० 
फॉरबायकार्बोनेट 
सिम्युलेशनमॅनेक्विन फॉर i १००००० १००००० 
VIN (अडल्ट) 
फागिग मशिन २ ६०००० १२०००० 
पेशन्ट मॉनिटर Lea १२०९६० १२०९६० 
इनडायरेक्टऑफ्थेलमास्कोप २ ६७२०० १३४४०० 
अँडव्हान्स सीपीसीमॅनेक्विन २ ७५००० १५०००० 
निओनेट 
सिम्युलेशनमॅनेक्विन फॉर | १५०००० १५०००० 
एअरवे (पेडीअँट्रीक) 
ऑटोक्लेव्ह मशिन 3 ५०००० १५०००० 
लिथोक्लास्ट इंडिअन मेड 2 ७५००० १५०००० 
RSC GY अॅण्डचेअर स्टॅण्ड i १६८००० १६८००० 
युनिट 
क्रायओपन विदरिफिलिंग णि १७४२१० १७४२१० 
कार्टिजेस ऑन अ कन्झ्युमेबल 
युज 
हाय SRY सक्‍्ठानमशिन aoe ० १८५०० १८५००० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. Yo /प्रश्ञा-१ 


पल्स ऑक्सिमीटर २ ९५२०० १९०४०० 
एलएमए (साइझ ११.५२ 2.4 २० १२७४० २५४८०० 
384) 

इलेक्ट्रिक कॉटरीमशिन Ee २७०००० २७०००० 
बायफेजिक | २७५००० २७५००० 
कार्डीअँकडेफिब्रीलेटर 

इलेक्ट्रोळाईटअँनेलाईजर विद शि २७५००० २७५००० 
लोडर 

डेन्टल इन्स्ट्रमेन्ट किट | २७७२५६ २७७२५६ 
(सर्जिकल) 

डेन्टल इन्स्ट्रमेन्ट किट शि २७७७६० २७७७६० 
(रिस्टोरेटीव्ह) 

डेन्टल इन्स्ट्रमेन्ट किट | २७९४४० २७९४४० 
(एन्डोडोन्टीक) 

इलेक्ट्रिक ड्रील a २८०६७२ २८०६७२ 
डेन्टल इन्स्ट्रमेन्ट किट शि रेदॅरेटवळ २८२८०० 
(प्रोस्थेटीक) 

पेडीअँट्रीक युआरएस अँण्ड शि २८६६५३ २८६६५३ 
पीसीएनएल फॉरसेप्स प्रॉब्स १ 

सेट (१२ क्‍्वान्टिटी) 

पेडीअँट्रीक रिसेक्टो स्कोप्स | २९१५३० २९१५३० 
विद अँक्सेसरीज 

पेडीअँट्रीक पीसीएनएलसेट णि २९४४६४ २९४४६४ 
विद ऑल अँक्सेसरिज 

युआरएस १ | २९४४६४ २९४४६४ 
इटीओ मठिन १ २९४७०५ २९४७०५ 
इलेक्ट्रोकोटरी - १०० वॅट a २९६४०८ २९६४०८ 
मशिन 

पेरिफेरल नव्हस्टिम्युलेटर 3 १००००० ३००००० 
ARTA पल्सऑक्सिमीटर ३ १००००० ३००००० 
डेफिब्रीलेटर शकी ३००००० ३००००० 
डीप फ्रिज (-४० से.) pa 300000 300000 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. Yo /प्रश्ञा-१ 


हॉरिझॉन्टल ऑटोक्लेव्ह १ | ३५५१८० ३५५१८० 

सक्कान SRR मशिन ४ ९७४४० ३८९७६० 

जनरल इन्स्ट्रमेटसेट a ४००००० ४००००० 

वॉटर प्युरिफोकेडानसिस्टिम णि ४१३००० ४१३००० 

विद हेपा फिल्टर १ 

अँडव्हान्स सीपीसी मॅनेक्विन २ २५०००० ५००००० 

अडल्ट 

पल्स ऑक्सिमीटर ८ (७०0०000 ५६०००० 

विदमॉनिटर 

पेडान्ट वोर्मिगसिस्टिम Q 300000 ६००००० 

पेडीअँट्रीक 

ऑडीओ व्हीज्युअलसिस्टिम बिच ६१९५०० ६१९५०० 

अंडर वॉटरपायझोइलेक्ट्रिक णि ७८४००० ७८४००० 

कॉटरी विद व्हेसल सिलर 

विद अँक्सेसरीज 

स्टरीलायझर na १०००००० १०००००० 

इलेक्ट्रिक ड्रील शीं १५००००० १५००००० 

वाईड ईईजी मशिन विद णं १५००००० १५००००० 

अँक्सेसरिज फॉर २ ईअर्स 

वॉटर प्युरिफायर ८० (१ अवर) | १६००००० १६००००० 

कपेसिटी 

ओ.टी.टेबल २ ९२३००० १८४६००० 

आर्थोस्कॉपी सेट oe 8000000 ४०००००० 
२ | सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे | आर. ओ. प्लान्ट ही. १६८१५०० १६८१५०० 

अल्ट्रासाऊंड विद कलर | ५०००००० ५०००००० 

डॉप्लर 

अनेस्थेशिया वर्क स्टेशन ७ ८९०००० ६२३०००० 

डिजीटल रेडीओग्राफीक | ९८७९०४४ ९८७९०४४ 

सिस्टिम 

एकूण ४,६६,२९,२२२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


